RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक १३१ ] 


शनिवार , डिसेंबर ७, २०१९ / अग्रहायण १६, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २ ९ ५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ डिसेंबर २०१९ . 

अधिसूचना 


वक्फ अधिनियम , १९९ ५ . 


क्रमांक वक्फ . २०१ ९ / प्र. क्र . ९ ३/ कार्यासन- ४. - ज्याअर्थी, वक्फ अधिनियम , १९९ ५ (१ ९९ ५ चा ४३ वा ) च्या कलम ८३ च्या पोटकलम 
( १) व ( ४ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व यासंबंधी प्राप्त असलेल्या इतर सर्व शक्तींचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने , 
शासन अधिसूचना, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र . वक्फ २०१५ /प्र . क्र . १४२ / कार्यासन -४ , दिनांक १ ऑगस्ट २०१७, अन्वये एखाद्या वक्फ 
किंवा वक्फ मालमत्तेशी संबंधित विवाद , प्रश्न व इतर संबंधित बाबींचेनिर्धारण करण्यासाठी, एखाद्या भाडेकरुचेनिष्कासन किंवा अशा मालमत्ता 
संदर्भातील भाडेपट्टाकार व भाडेपट्टादार यांच्या अधिकारांचे व बंधनांचे (obligation) निर्धारण उक्त अधिनियमांतर्गत करण्यासाठी, संपूर्ण 
महाराष्ट्र राज्यावर अधिकारिता असलेले, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण , औरंगाबाद ची स्थापना केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना , अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र . वक्फ २०१९ / प्र. क्र . ९ ३/ कार्यासन -४ , दिनांक ११ जुलै २०१ ९ 
अन्वये श्री . मकसूदअली मोहम्मदअली सय्यद, न्यायाधीश, शहर दिवाणी न्यायाधीश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंबई यांची महाराष्ट्र राज्य 
वक्फ न्यायाधिकरणावर अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, श्री . मकसूदअली मोहम्मदअली सय्यद यांची बदली होत असल्याने मा . मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या जागी श्री . मोहम्मद 
कासिम मुसा 

शेख, जिल्हा न्यायाधीश -१ आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वैजापूर , जि . औरंगाबाद यांच्या नावाची अध्यक्ष , महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
न्यायाधिकरण, औरंगाबाद म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी शिफारस केली आहे . 

त्याअर्थी, वक्फ अधिनियम , १९९ ५ (१ ९९ ५ चा ४३ वा ) च्या कलम ८३ च्या उपकलम ४ मधील खंड ( अ ) व उपकलम ( ४ - अ ) आणि 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण ( अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती व सेवाशर्ती), नियम २०१५ मधील नियम क्र . ३ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा व यासंबंधी प्राप्त असलेल्या इतर सर्व शक्तींचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे श्री . मोहम्मद कासिम मुसा 

शेख यांची 


~ 


भाग चार - अ -२९५-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर ७, २०१९ / अग्रहायण १६ , शके १९ ४१ 


. 


अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद म्हणून नियुक्ती करत आहे, आणि त्या उद्दिष्टाकरिता शासन अधिसूचना, अल्पसंख्याक 
विकास विभाग, क्र . वक्फ २०१५ / प्र.क्र .१४२/ कार्यासन-४, दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेसोबतच्या तक्त्यामध्ये अनुक्रमांक १ मध्ये रकाना क्रमांक २ “ नाव ” या शिर्षकाखाली “ श्री . मकसूदअली मोहम्मदअली 
सय्यद ” या नावाऐवजी “ श्री . मोहम्मद कासिम मुसा शेख ” या नावाचा समावेश करण्यात यावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्याम तागडे 


शासनाचे प्रधान सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर ७, २०१ ९ / अग्रहायण १६ , शके १ ९ ४१ 


MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 7th December 2019 . 

NOTIFICATION 
WAQF ACT, 1995 . 

No.Waqf. 2019/C.R . 93 /Desk -4. — Whereas, in exercise of the powers conferred by sub -sections 
( 1) and (4 ) of section 83 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995 ) and of all other powers enabling it in that 
behalf ; the Government of Maharashtra vide Government Notification , Minorities Development 
Department , No. Waqf-2015 /C.R . 142/Desk -4 , dated the 1st August 2017, had constituted the 
Maharashtra State Waqf Tribunal at Aurangabad , for the determination of any dispute, question 
or other matter relating to a waqf or waqf property , eviction of a tenant or determination of rights 
and obligations of the lessor and the lessee of such property , under the said Act, having jurisdiction 
over whole of the State of Maharashtra ; 

And whereas, vide Government Notification , Minorities Development Department, No. Waqf 
2019 /C.R . 93 /Desk -4 , dated the 11th July 2019 , appointed Shri Maqsoodali Mohamedali Syed , Judge, 
City Civil Court and Additional Sessions Judge , Mumbai, as Chairman of the Maharashtra State 
Waqf Tribunal at Aurangabad ; 

And whereas the Hon ble High Court of Judicature at Bombay has now recommended the 
name of Shri Mohammed Qasem Moosa Shaikh , District Judge- I and Additional Sessions Judge , 
Vaijapur , District Aurangabad for appointment as Chairman of the Maharashtra State Waqf 
Tribunal, Aurangabad in place of Shri Maqsoodali Mohamedali Syed who is under order of transfer. 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub -section ( 4 ) and sub 
section (4 - A ) of section 83 of the Waqf Act, 1995 ( 43 of 1995 ) read with rule 3 of the Maharashtra 
State Waqf Tribunal(Appointment and Conditions of Service of Chairman and Members ) Rules, 
2015 and of all other powers enabling it in that behalf ; the Government of Maharashtra hereby 
appoints Shri Mohammed Qasem Moosa Shaikh , District Judge - I and Additional Sessions Judge , 
Vaijapur , District Aurangabad , as Chairman of theMaharashtra State Waqf Tribunal, Aurangabad , 
and for that purpose amends the Government Notification , Minorities Development Department , 
No.Waqf-2015 /C.R.142 /Desk - 4 , dated the 1st August 2017 , as follows : 

In Table appended to the said Notification , in Serial No. 1 , in column ( 2 ), under the heading 
" Name ” , for the name “ Shri Maqsoodali Mohamedali Syed ” the name “ Shri Mohammed Qasem 
Moosa Shaikh ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHYAM TAGADE , 


Principal Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


